मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे एडीआर 
सेंटर व इतर कार्यालये स्थापन 
करण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या विद्युत 
व स्थापत्यविषयक कामांस प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२४/प्र. क्र. ९८/का. ४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :- १) प्रबंधक, मूळ शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. CS/MTNL/2238, 
दि. ११/०७/२०२४ व क्र. ७05//॥॥९॥/२५९६, दि. ०८/०८/२०२४. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 
दि. २०.०९.२०१९. 
३) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, दि. २१/०३/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाची कार्यालयीन निकड लक्षात घेऊन, संदर्भ क्र.३ येथे नमूद 
दि. २१/०३/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, फाऊंटन टेलिकॉम इमारत क्र.१, एम.टी. एन.एल., 
फोर्ट, मुंबई या इमारतीतील दुसऱ्या व तिसर्‍या मजल्यावरील एकूण १७८९७.११ चौ. फुट (कारपेट) 
इतकी जागा भाडेतत्वावर उच्च न्यायालय प्रशासनास उपलब्ध करण्यात आली आहे. सदरहू 
जागेत उच्च न्यायालयाचे एडीआर सेंटर व कार्यालये स्थापन करण्याकरीता अनुषंगिक दुरुस्ती व 
नुतनीकरणासाठीची स्थापत्य व विद्युतविषयक कामांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर 
Hod एकत्रित रु.४,५६,४९,११०/- इतक्या रकमेची अंदाजपत्रके, उच्च न्यायालय प्रशासनाने 
संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यातील स्थापत्य विषयक 
अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांची सर्वसाधारण तांत्रिक सहमती 
प्रापत आहे. उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रबंधक, मुळ शाखा यांनी अंदाजपत्रके साक्षांकीत केली 
आहेत. तसेच सदरहू अंदाजपत्रकीय कामांस मा. उच्च न्यायालयाच्या इमारत समितीने मान्यता 
दर्शविली आहे. मा. उच्च न्यायालयास जागा उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात रिट पिटीशन क्र. 4/2028 दाखल असुन, त्याअन्वये प्रकरणी तातडीने कार्यवाही 
आवश्यक आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापराकरीता भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या, 
फाऊंटन टेलिकॉम इमारत क्र.१, एम.टी. एन.एल., फोर्ट, मुंबई या इमारतीत उच्च न्यायालयाचे 
एडीआर सेंटर व इतर कार्यालये स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने, इमारतीतील दुसर्‍या व 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२४/प्र. क्र. ९८/का. ४ 


तिसर्‍या मजल्यावर करावयाच्या विद्युत व स्थापत्यविषयक कामांस व त्याबाबतच्या एकत्रित 
रु. ४,५६,४९,११०/- (अक्षरी रुपये चार कोटी छपन्न लक्ष एकोणपन्नास हजार एकशे दहा फक्त) 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकांस याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उक्त मान्यता ही प्रस्तावांतर्गत विद्युत विषयक कामांच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता 
यांची शिफारस प्राप्त करण्याच्या अटीअधीन प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकीय कामांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Sr.No. Name of Work Amount (in Rs.) 
हि Supplying/fixing cabins, tables etc for MSLSA, Rs. २,००,३९,८४६/- 
Mediation & Legal Aid section on 3 floor Fountain (Civil work) 


Telecom Building No.9-MTNL 


2 Providing/fixing full height & low height partition for | Rs. 9,&4,¢§&,093/- 
officers and staff computer table, chairs, storage (Civil work) 
unit etc., for part portion (3,€&§&.3%sq-ft.) on 3° 
floor Fountain Telecom Building No.4-MTNL 


3 Providing electrical installation with fan, lights, Rs. $9,88,(993/- 
computer point with LAN, telephone cabling, ६ air (Electric work) 
conditioning units (for officeres cabin) water cooler 
and water purifier with allied accessories for 
various departments of Bombay High Court 2nd 
floor- Fountain Telecom Building No.9-MTNL 


° Providing electrical installation with fan, lights, Rs. 82,93, 89¢/- 
computer point with LAN, telephone cabling, 94 (Electric work) 
air conditioning units (for officeres cabin) water 
cooler and water purifier with allied accessories for 
Legal Aid, MSLSA, Mediation department- 3° floor 
Fountain Telecom Building No.4-MTNL 


Total Rs. ४,५६,४९,११०/- 


४. शासनच्या प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक 
कार्यवाही पूर्ण करावी. 

५.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. जे-१, २०१४ - न्यायदान, (भारित) १०२-उच्च 
न्यायालये, (०२) (०१) प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा (२०१४ ००७४) (अनिवार्य) अंतर्गत २७ लहान 
बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित वित्तीय वर्षात निधी विहीत 
पध्दतीने अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२४/प्र. क्र. ९८/का. ४ 


६. सदर area निर्णय हा वित्त विभगाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९८१/व्यय-५, 
दि. २९/०८/२०२४ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५६/२०२४ 
/इमा-२, दि. २०/०८/२०२४ अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या सहमतीने, तसेच वित्त विभाग शासन 
निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तिका परिच्छेद क्र. १३४(३) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार तथा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.go.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८३०१८१९२३०९१२ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
V | | A S VA S A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e019c90ad5db684984df1 1 3ed09062245cb9e042be5b12 
e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Maharasht 


GAIKWAD a eal aaa 
(विलास व. गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रबंधक , मूळ शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट -१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग (कार्या. २२/२३/२४), मंत्रालय ,मुंबई. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


